शैक्षणिक TY २०२२-२३ 
नवीन महाविद्यालयांना अंतिम 
मान्यता देणेबाबत. (दुसरा टप्पा) 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एनजीसी-२०२२/(५४/२२)/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- ०१ सप्टेंबर २०२२ 


Sat १. शासन निर्णय, क्र. एनजीसी २०२१/(१/२१)/मशि-४, दिनांक १५.०४.२०२१ 
२.शासन आदेशा क्र. न्यायाप्र-२०१९/(१४४/१९)/मठि-४, दिनांक ०५.०७.२०२१ 
३.शासन SRST क्र. न्यायाप्र-२०२१/(९०/२१)/मशि-४, दिनांक २०.०१.२०२२ 
४.शासन आदेशा क्र. न्यायाप्र-२०२१/(२११/२१) मशि-४, दिनांक १६.०२.२०२२ 
५.शासन आदेशा क्र. न्यायाप्र-२०१९/(१४६/१९) मशि-४, दिनांक ०५.०७.२०२१ 
६. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी 

२०१७/(२९/१७)/मठि-४, दिनांक १५.०९.२०१७ 


शासन निर्णय :- 

शैक्षणिक वर्ष 2029-22 पासून नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यास महाराष्ट्र सार्वजनिक 
विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ आणि संदर्भाधीन दिनांक १५.०९.२०१७ च्या शासन 
निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार संदर्भ क्र.१ अन्वये इरादापत्र प्रदान करण्यात आले आहे. 
तसेच, मा. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र. २ ते क्र.५ येथील महाविद्यालयांना 
इरादापत्र देण्यात आळे आहेत. 


आता, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधीळ कलम १०९ (३) (च) अन्वये 
शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी अकृषी विद्यापीठांनी नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यास अंतिम मान्यता 
मिळण्याबाबतचे अनुपालन अहवाल सकारात्मक शिफारशीसह शासन मान्यतेसाठी शिफारशीत केले 
आहेत. संदर्भ क्र.६ येथील दिनांक १५.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयामधीळ परिशिष्ट - "क" मध्ये विहित 
करण्यात आलेल्या निकषानुसार सदर प्रस्तावांची तपासणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधीळ कलम १०९ (३) (छ) नुसार शासनास असलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन खालील विवरणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या नवीन महाविद्यालयांना शासनाने 
विहित केलेल्या खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून कायम विना अनुदान तत्वावर अंतिम मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(५४/२२)/मशि-४ 


विवरणपत्र-अ 
अ.क्र संस्था/महाविद्यालयाचे नांव विद्याशाखा व अभ्यासक्रम 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 

7 मांडेल एज्युकेडान सोसायटी संचलित मुंबई हाय बी.ए. (०-१२०) 
पदवी महाविद्यालय, केएमएस शैक्षणिक संस्था, बी. कॉम. (०-१२०) 
सीटीएस क्रमांक-८९, एफसीआय रोड, इमारत 
क्रमांक १४ जवळ, बीएमसी कार्यालयासमोर, राजेंद्र 
नगर, बोरीवली (पु), मुंबई- 

२. प्रगती एज्युकेडान सोसायटीचे प्रगती डिग्री कॉलेज बी. ए. (०-१२०) 
गोखीवरे, वसई (प. जि. पालघर बी. कॉम. (०-१२०) 

बी. एस्सी. (0-920) 

३. ज्ञानोदय एज्युकेशन ट्रस्टचे आंचिड डिग्री कॉलेज ।बी. काम. (0-920) 
ऑफ आर्टस, सायन्स व कॉमर्स सर्वे नं ३३०/३१७, 
गाव जुचंद्र, नायगाव (पू) 

7 विद्या प्रसारक मंडळ चे विद्या प्रसारक मंडळ बी. ए. (०-१२०) 
किन्हवली संचालित कला, वाणिज्य व विज्ञान बी. कॉम. (०-१२०) 
महाविद्यालय मु. पो. डोळखांब, ता. शहापुर, जि. बी. एस्सी. (0-920) 
ठाणे 

ष्‌. स्व. दिनकरशेठ पुंडलिक पाटील शैक्षणिक व बी. ए. (०-१२०) 
सामाजिक संस्थेचे के. डी. पाटील कॉलेज ऑफ बी. कॉम. (०-१२०) 
आर्टस, SH अँण्ड सायन्स मु. पो. आडीवली, बी. एस्सी. (०-१२०) 
कल्याण (पू) 

६. महाराष्ट्र शौक्षणिक व आरोग्य विद्यानगरी संचलित । बी.ए. (0-920) (मराठी माध्यम) 
के. जी. एस. आर्टस कॉमर्स अन्ड सायन्स बी. कॉम. (०-१२०) (इंग्रजी 
महाविद्यालय विद्यानगरी, बट नं ३२६, मौजे, कांबारे, | माध्यम) 
पोस्ट आवरे, शहापमर किन्हवली रोड, ता. शहापूर, | बी.एस्सी (0-920) (इंग्रजी 
जि. ठाणे-४२१६०१ माध्यम) 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 

१ आदिवासी सेवा समिती नाशिक, ६ वा मजला मानवविज्ञान: 
कर्मवीर भाउराव हिरे दंत महाविद्यालय व रूग्णालय | बी. ए. 
चे आदिवासी सेवा समिती नाशिक संचलित वाणिज्य व व्यवस्थापन: 
समाजलश्री प्रशांतदादा हिरे कला, वाणिज्य व विज्ञान | बी. कॉम. 
महाविद्यालय सुरगाणा, ता. सुरगाणा, जि. नाशिक | विज्ञान व तंत्रज्ञान: 

बी. एस्सी 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(५४/२२)/मशि-४ 


बदनापूर, जालना 


अ.क्र | क्र. संस्था/महाविद्यालयाचे नांव विद्याशाखा व अभ्यासक्रम 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 

८. ¥ सिल्लोड शिक्षण संस्थेचे, छत्रपती शाहु महाराज कला 
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, हडको, वाणिज्य 
औरंगाबाद विज्ञान 

९. २ | गंगामाता शिक्षण प्रसारक मंडळचे कर्मयोगी कला 
केशवराव दादा पडुळ कला, वाणिज्य व विज्ञान वाणिज्य 
महाविद्यालय, लाडसावंगी, औरंगाबाद विज्ञान 

शि ०. iy विद्या विकास प्रतिष्ठाण संचलित, राजमाता जिजाऊ | कला 
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, लिंबे, वाणिज्य 
औरंगाबाद विज्ञान 

शि १. | ५ | ज्ञानवापी समाजोध्दारक विकास मंडळचे संचलित =| Hor 
मा. बाळासाहेब ठाकरे वरिष्ठ महाविद्याळय, माळी । वाणिज्य 
घोगरगाव, औरंगाबाद विज्ञान 

१२. | ६ | जय लक्ष्मी सांस्कृतिक व शिक्षण संस्थेचे कल्पतरु । कला, वाणिज्य व विज्ञान 
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, निमगाव, 
औरंगाबाद 

१३. | श्रीहरी बहुउद्देशिय सामाजिक व शिक्षण संस्थेचे श्री. | कळा, वाणिज्य व विज्ञान 
छत्रपती वरिष्ठ महाविद्यालय, गारज, औरंगाबाद 

हिं ८ । न्यु आदर्श एज्युकेशन अँण्ड वेलफेअर सोसायटीचे । कला, वाणिज्य व विज्ञान 
सहयाद्री कला, वाणिज्य, व विज्ञान महाविद्यालय, 
सावरगाव, औरंगाबाद 

१५. | ९ | श्रध्दा शैक्षणिक व बहुउद्देशिय प्रतिष्ठाणचे, चित्राई । कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, आडगांव, औरंगाबाद 

१६. षि ताज फाऊंडेशन अतिथी हॉटेलचे, राष्ट्रीय कला, कला, वाणिज्य व विज्ञान 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, नाचनवेल, 
औरंगाबाद 

ae a १ | शिवबा प्रतिष्ठाण जालनाचे श्री. गणपती कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, देवमुर्ती, जालना 

१८. | १२ | शिवबा प्रतिष्ठाण जालनाचे छत्रपती संभाजी कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाराज महाविद्यालय, रामनगर, औरंगाबाद 

१९. | १३ | शिवबा प्रतिष्ठाणचे राजमाता जिजाऊ महाविद्यालय, | कळा, वाणिज्य व विज्ञान 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(५४/२२)/मशि-४ 


अ.क्र | क्र. संस्था/महाविद्यालयाचे नांव विद्याशाखा व अभ्यासक्रम 
२०. fia Fea सेवाभावी संस्थेचे स्व. आ. भाऊसाहेब आजबे | कला, वाणिज्य व विज्ञान 
वरिष्ठ महाविद्यालय, डोंगर किन्ही, बीड 
२१. | १५ | आष्टी तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळचे अँड बी. डी. | विधी तीन वर्षीय अभ्यासक्रम 
eas विधी महाविद्यालय, आष्टी, बीड 
२२. | १६ | शिवगंगा बहुउद्देशीय शैक्षणिक संस्थेचे डॉ. सुभाषराव | विधी 
ढाकणे विधी महाविद्यालय, रोहणवाडी, जालना ३ वर्षाय अभ्यासक्रम 
५ वर्षीय अभ्यासक्रम 
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 
२३. | ज्ञानसाधना प्रतिष्ठान एज्युकेशनल इंन्स्टिटुयशानचे । कला, विज्ञान: 
ज्ञानसाधना महाविद्यालय, धर्मापुरी, परभणी (बी. ए. 
बी.एस्सी) 
२४. | 2 | amis शिक्षण संस्थेचे ऐ. अण्ड जी. महाविद्यालय, | वाणिज्य 
मुबारकपूर, लातूर (बी. कॉम) 
२५. | ३ | किसान मेडिकल फाऊंडेडनचे महात्मा गांधी विधी । एल.एल.बी. 
महाविद्यालय 
गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली 
२६. । श्री. तुकाराम शिक्षण संस्थेचे के. प्रभाकर आकरे मानवविज्ञान: 
महाविद्यालय, कढोली, गडचिरोली बी. ए. (मराठी, इंग्रजी, 
समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, 
अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, 
मराठी वाडमय, इंग्रजी वाडमय) 
२७. | २ सावित्रीबाई फुले बहु. ग्रामीण विकास शिक्षण संस्था । विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान 
वेलतुर ता. कुही, जि. नागपूर व्दारा संचलित लेट । विद्याशाखा) 
टी. आर. निंबार्ते पाटील विज्ञान महाविद्यालय, 
राजोली. 
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 
२८. । श्री. शिवाजी शिक्षण संस्थेचे श्री. Brave कला, कला (मानवविज्ञान विद्याशाखा) 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, निंबा, अकोला वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
विद्याशाखा) 
विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा) 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(५४/२२)/मशि-४ 


अ.क्र संस्था/महाविद्यालयाचे नांव विद्याशाखा व अभ्यासक्रम 

२९. साई शिक्षण, क्रिडा ग्रामिण विकास व बहुउद्देशिय कला (मानवविज्ञान विद्याशाखा) 
संस्थेचे प्रगती कला, वाणिज्य व विज्ञान वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
महाविद्यालय, देऊळगांव, बुलडाणा विद्याशाखा) 

विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा) 

३०. उत्कर्ष फाउंडेशनचे उत्कर्ष विधी महाविद्यालय, विधी (मानवविज्ञान freer) 
सिंदखेड राजा, बुलडाणा 

३१. कमलाबाई जाजू बहुउद्देशिय एज्युकेडठान संस्थेचे वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
श्रीमती. कमलाबाई जाजू महाविद्यालय, धामणगांव, | विद्याशाखा) 
यवतमाळ विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान 

विद्याशाखा) 

३२. वणी लायन्स चरिटेबल ट्रस्टचे वणी लायन्स वरिष्ठ । वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
महाविद्यालय, वणी, यवतमाळ विद्याशाखा) 

विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा) 

३३. पंचदिप बहुउद्देशिय शिक्षण संस्थेचे भारतरत्न डॉ. कला (मानवविज्ञान विद्याशाखा) 
अब्दुल कलाम महाविद्यालय, नेर परसोपंत, वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
यवतमाळ विद्याशाखा) 

विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा) 

३४. उज्वल बहुउद्देशिय संस्थेचे विद्याविहार कला (मानवविज्ञान विद्याशाखा) 
महाविद्यालय, कळंब, यवतमाळ वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन 

विद्याशाखा) 
विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा) 

३५. अल अमीन मुस्लिम वेल्फेअर एज्युकेडन कला (मानवविज्ञान विद्याशाखा) 
सोसायटीचे यास्मिन सुलताना काजी सैय्यद वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
आरिफउळल्ला महिला महाविद्यालय, दारव्हा, विद्याशाखा) 
यवतमाळ विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान 

विद्याशाखा) 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(५४/२२)/मशि-४ 


अ.क्र क्र. संस्था/महाविद्यालयाचे नांव विद्याशाखा व अभ्यासक्रम 

३६. | ९ श्री. शिवाजी शिक्षण संस्थेचे स्व. रामरावजी झनक Gost (मानवविज्ञान विद्याशाखा) 
कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, केनवड, वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
वाशिम विद्याशाखा) 

विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा)०१ 

३७. i श्री. शिवाजी शिक्षण संस्थेचे श्रीमती. शांताबाई कला (मानवविज्ञान विद्याशाखा) 
रामरावजी झनक कला, विज्ञान व वाणिज्य वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
महाविद्यालय, जऊळका, वाशिम विद्याशाखा) 

विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा) 

३८. i q | श्री. शिवाजी शिक्षण संस्थेचे स्व. सुभाषराव झनक | कला (मानवविज्ञान विद्याशाखा) 
कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, हराळ, वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
वाशिम विद्याशाखा) 

विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा) 
एस.एन.डी. टी. महिला विद्यापीठ 

३९. भ्र रेहबर एज्युकेडान अँण्ड सोशल वेल्फेअर गृहविज्ञान 
असोसिएडान, अकोला 

Ra २ | आधार एज्युकेशन अँण्ड वेल्फेअर सोसायटी, गृहविज्ञान 
परभणीचे गोदावरी वुमन्स कॉलेज, वाशिम 

हि . | 3 | जोझाबा प्रतिष्ठाण संचलितचे विक्रमशिला कॉलेज | at. डिझाईन 
ऑफ hart डिझाईन, समर्थ नगर, औरंगाबाद 

४२. | कर्मवीर शिक्षण प्रसारक मंडळचे कर्मवीर सिनीअर । कला 
कॉलेज, हनुमान मंदिर रोड, शाहुनगर, बीड वाणिज्य 

विज्ञान 
बी. डिझाईन 

४३. | ५ | वेष्णवी महिला ग्रामीण विकास व शिक्षण बहुउद्देशीय | विद्याशाखा 
प्रसारक मंडळचे श्रीमती कमळाबाई यादवराव डांगे | कला 
आर्टस, कॉमर्स व सायन्स महाविद्यालय, किन्ही, विज्ञान 
यवतमाळ वाणिज्य 

7 ६ | विद्यादेवी सरस्वती शौक्षणिक प्रतिष्ठाण भाऊसाहेब । विद्याशाखा 
पी. एच. पाटील आर्टस अँण्ड सायन्स कॉलेज, कला 
देवळी, जळगाव विज्ञान 

वाणिज्य 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(५४/२२)/मशि-४ 


अ.क्र संस्था/महाविद्यालयाचे नांव विद्याशाखा व अभ्यासक्रम 
४५. दिपशोभा सेवाभावी संस्थेचे जिजाऊ महाविद्यालय, | विद्याशाखा 
परंडा, उस्मानाबाद कला 
विज्ञान 
वाणिज्य 
बी. डिझाईन 
गृहविज्ञान 
४६. तुलसी महिला मंडळ, माता रमाबाई आर्टस, कॉमर्स, | विद्याशाखा 
व सायन्स महाविद्यालय, उस्मानाबाद कला 
विज्ञान 
वाणिज्य 
7 कर्मवीर शिक्षण प्रसारक मंडळचे कर्मवीर वरिष्ठ विद्याझ्ञाखा 
कॉलेज, नहे, पुणे बी. सी. ए 
गृहविज्ञान (अन्न विज्ञान आणि 
पोषण) 
बी. डिझाईन 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 
४८. सन्मार्ग शिक्षण संस्थेचे रामजी पांडव कॉलेज, ऑफ | विद्याशाखा 
आर्टस, कॉमर्स अँण्ड सायन्स, दिघोरी नाका, बी. ए. (मानवीय शास्त्र) 
नागपूर वाणिज्य व व्यवस्थापन 
बी. कॉम. 
विज्ञान व तंत्रज्ञान 
बी. एस्सी. 
कवियत्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव 
४९. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय शिक्षण कला 
प्रसारित मंडळाचे गुळाबरावजी पाटील वरिष्ठ वाणिज्य 
महाविद्यालय हारणगाव, जळगाव विज्ञान 
Yo, अमिर प्रतिष्ठानचे अमिर कला व वाणिज्य बी. ए. बी. कॉम 
महाविद्यालय, किनगाव, जळगाव 
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 
५१. नव महाराष्ट्र शिक्षण मंडळ संचलित नरसिंगराव कला 
गुरूनाथ पाटील महाविद्याय, कोल्हापूर वाणिज्य 
विज्ञान 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(५४/२२)/मशि-४ 


अ.क्र | क्र. संस्था/महाविद्यालयाचे नांव विद्याशाखा व अभ्यासक्रम 
५२. | २ | जनता शिक्षण संस्था, संचलित डि. सी. नरके वरिष्ठ । कला 
महाविद्यालय, पन्हाळा, कोल्हापूर वाणिज्य 
विज्ञान 
विवरणपत्र-ब 
अ.क्र. संस्था/महाविद्यालयाचे नाव । विद्याशाखा प्रस्तावातील त्रुटी शेरा 
डिक 2. a ५. ६. 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 
1 चाणक्य एज्युकेशन सोसायटीचे । बी.ए. निकष क्र.७ नाही- इमारत | स्तंभ क्र. ०५ मधील 
इंदिरा कॉलेज ऑफ आर्टस बी.कॉम.  । बांधकाम पुर्णत्वाचे | त्रुटींची पुर्तता 
कॉमर्स अन्ड सायन्स डुडुळगाव, | बी.एस्सी. । स्थानिक प्राधिकरणाचे | करण्याच्या अधीन 
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रमाणित कागदपत्रे | राहून अंतिम 
हद्द, जि. पुणे जोडलेले नाहीत. मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 
२ जिजाऊ धर्मार्थ दवाखाना व कला ६.नाही- अकृषक आदेश | स्तंभ क्र. ०५ मधील 
शिक्षण संस्थेचे गोदावरी वाणिज्य नाहीत. त्रुटींची पुर्तता 
महाविद्यालय, पैठण, औरंगाबाद | विज्ञान करण्याच्या अधीन 
राहून अंतिम 
मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
अटीव शर्ती :- 


१. सदर महाविद्यालयाची मान्यता ही शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार कायम 


विनाअनुदानित तत्वावर राहील. तसेच सदर महाविद्यालयाच्या शिक्षक व शिक्षकेतर 


कर्मचा-यांचे वेतन व वेतनेतर दायित्व शासनावर असणार नाही. 


२. उपरोक्‍त विवरणपत्र-ब मधील महाविद्यालयांच्या नावासमोरीळल स्तंभ क्र. ०५ 


मध्ये दर्शविलेल्या त्रुटींची पुर्तता करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून सदर महाविद्यालयांना 


अंतिम मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर त्रुटींची पुर्तता झाल्याची संबंधित 


विद्यापीठाची खात्री झाल्यानंतरच संबंधित महाविद्यालयांना संलग्निकरण देण्यात यावे. 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(५४/२२)/मशि-४ 


३. नवीन महाविद्यालय/ संस्थेने त्यांच्या विभागीय सहसंचालकांकडे ते भविष्यात 
कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत असे हमीपत्र रु.१००/- च्या 
नॉन ज्युडीशियल स्टॅम्प पेपरवर सादर करावे. 

४. महाविद्यालये/ संस्थेने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय आणि तसे विभागीय 
सहसंचालकांचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची प्रक्रीया सुरु 
करु नये. 

५. महाविद्यालयाने संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ 
अनुदान आयोगाने विहित केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार अध्यापक / कर्मचारी वर्ग नेमणे 
आवर्यक असून, इतर सर्व आवश्यक पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व त्याची खात्री 
विभागीय सहसंचालकांनी करावी आणि तद्‌नंतरच उपरोक्‍त अट क्र. ४ मधील प्रमाणपत्र 


विद्यापीठास द्यावे. 
६. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेशा क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेशा 
देऊ नयेत. 


७. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (ऑफिलिएहन ऑफ कॉलेजस बाय 
युनिव्हर्सिटीज) रेग्युलेशन, २००९ मध्ये महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याबाबत विहित 
निकषांची पूर्तता केल्याशिवाय संबंधित महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याची कार्यवाही 
विद्यापीठाने करु नये. 

८. मंजूर करण्यात आलेल्या महाविद्यालयाने सक्षम प्राधिकरणाने विहीत केलेल्या 
कालमर्यादेत नॅक मुल्यांकन करुन घेण्यासाठी प्रयत्न करावा व याबाबत पाठपुरावा 
करण्याची जबाबदारी संबंधित विद्यापीठाची राहील. 

९. लिगल एज्युकेशन अधिनियम, २००८ व तद्‌नुषंगिक नियमांतील तरतूदीनुसार 
मान्यताप्राप्त नवीन महाविद्यालयाने बार कौन्सिळ ऑफ इंडियाची (B.C.1.) प्रकरणपरत्वे 
मान्यता / संलग्निकरण घेण्याची कार्यवाही विहीत कालावधीत करावी. 

qo. ज्या शैक्षणिक वर्षासाठी महाविद्यालय सुरु करण्यास परवानगी देण्यात 
आलेली आहे, त्या शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालय सुरु करणे आवश्‍यक आहे. संलग्निकरण 
किंवा इतर शिखर संस्था/ केंद्रीय नियामक मंडळे यांची परवानगी मिळण्यास विलंब 
झाल्यामुळे जर महाविद्यालय त्या शैक्षणिक वर्षात सुरु होऊ शकले नाही तर, त्या शैक्षणिक 
वर्षांच्या पुढील शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालय सुरु करणे अनिवार्य राहील. अन्यथा दिलेली 
परवानगी आपोआप रद्द समजण्यात येईल. 

११.उपरोक्त विवरणपत्रात नमूद करण्यात आलेल्या महाविद्यालयांना मा. उच्च 
न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल करण्यात आलेली याचिका क्र. ६८१५/२१ 
प्रकरणी मा. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून अंतिम मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(५४/२२)/मशि-४ 


३. संबंधित विद्यापीठाने संलग्नीकरण देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही 
करण्यापूर्वी शासन मान्यता आदेझ्ांचे अवलोकन केल्याशिवाय व संबंधित विभागीय सहसंचालकाचे 
अट क्रमांक ४ मधील प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय संलग्नता देण्याची प्रक्रिया सुरु करु नये. विद्यापीठांनी 
संलग्नतेबाबतचा पूर्तता अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधित विभागीय 
सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना पाठवावा. 


४. संबंधित विद्यापीठाने व विभागीय सहसंचालकांनी मंजूर करण्यात आलेल्या नवीन 
महाविद्यालयांचा नियतकालिक आढावा घेऊन सदर महाविद्यालयांमध्ये मंजुर विद्यार्थी संख्येच्या ५०% 
किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर महाविद्यालयांची मान्यता रद्द समजून तसे शासन व 
विद्यापीठाच्या माहितीने विभागीय सहसंचालकांनी आदेश काढावेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर 
खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल झालेल्या याचिका क्रमांक २४४६/२०१३ व २४४८/२०१३ मध्ये उपस्थित 
केलेल्या बाबी विचारात घेता या अटी संदर्भात आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सबंधित 
विद्यापीठ व विभागीय सहसंचालक यांची राहील. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०९०११२४८०८९००८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DATTATRAYA गाळणा 


5.4.20: 
4afid 


8 1ed7c5650383de2d3bd4939feb1 7be94c77ddf9380bfe3d 


serial 6c5292c043ebba90984d77378c6e4fb506d9694e3e8f08 
dd386c5d3f42e79b10, cn=DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR 


2022.09.01 23:02:19 +05'30' 


(द.रा.कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
२. मा. मंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव. 
३. प्रधान सचिव, (उ. व तं. शि.) मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य. 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. सर्व संबंधित विभागीय सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य. 
निवडनस्ती (मशि-४) 


eon 6 & 


पृष्ठ १० पैकी १० 


